मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजना टप्पा-२ संशोधन 
व विकास अंतर्गत पुणे जिल्ह्यातील रस्त्यांची 
quad! करण्यासाठी प्रशासकीय मान्यता 
देण्याबाबत.. 
महाराष्ट्र शासन 
ग्राम विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः मुग्रायो-२०२३/प्र.क्र.९४२/बांधकाम-४ 
बांधकाम भवन, ५ वा मजला, २५ मर्झबान पथ, 
फोर्ट, मंत्रालय, मुंबई - ४०० ००१ 
दिनांक : २६ सप्टेंबर, २०२३ 


वाचा : 

शासन परिपत्रक, ग्राम विकास विभाग क्रमांकः ग्रासयो-२०१५/प्र.क्र.१२/योजना-९, 
दिनांक २८ ऑक्टोबर, २०१५. 

शासन निर्णय, ग्राम विकास विभाग क्रमांकः मुग्रायो-२०२१/प्र.क्र.१६५/बांधकाम-४, 
दिनांक ०६ जानेवारी, २०२२. 

शासन परिपत्रक, ग्राम विकास विभाग क्रमांकः मुग्रायो-२०२२/प्र.क्र.०७/बांधकाम-४, 
दिनांक २१ एप्रिल, २०२२. 

शासन परिपत्रक, ग्राम विकास विभाग क्रमांकः मुग्रायो-२०२२/प्र.क्र.१९/बांधकाम-४, 
दिनांक २६ सप्टेंबर, २०२२. 

मुख्य अभियंता (प्र.मं.ग्रा.स.यो.), महाराष्ट्र ग्रामीण रस्ते विकास संस्था, पुणे यांचे पत्र 
क्रमांकः मु.अ./प्रमंग्रासयो/३३५३/२०२३ दि. २९ ऑगस्ट, २०२३. 


१ 


— 


२ 


— 


3 


— 


8 


— 


ord 


4 


शासन निर्णय : 

मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजना टप्पा-२ संशोधन व विकास अंतर्गत पुणे 
जिल्ह्यातील रस्त्यांची दर्जोन्नती करण्यासाठी त्यांच्या नावासमोर दर्शविलेल्या किंमतीस खालील 
नमुद केलेल्या अटींच्या अधीन राहून प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे. 


अ.क्र. । विधानसभा | पॅकेज क्रमांक रस्त्याचे नाव लांबी कामाची =| कामाची ५ वर्ष 

क्षेत्र/ तालुका (कि.मी) | अंदाजित नियमित 

रक्‍कम (रू. | देखभालव 
लक्ष । दुरुस्ती अंदाजित 


रक्‍कम (रू. लक्ष) 
१ रामा-१२० जांब ते छत्रपती । ३.२०० ३०१.३९ २१.२८ 
हायस्कूल मानकुरवाडी रस्ता 
२ हिरेमठवस्ती नागरेमळा | १.९०० १६१.४७ ११.३३ 
इंदापूर/ RD/STA/PU | प्रजिमा-१९४ ते ठउंडेवस्ती 
इंदापूर N-()-o8 | बेलवडी उच्च विद्यालय रस्ता 
३ रामा-१३२ कजड ते बाबुराव | ३.६०० २५०.९० १७.७१ 


पाटील नंदीवाळेवस्ती 
ओढाचमाळा रस्ता 


शासन निर्णय क्रमांकः मुग्रायो- २०२३/प्र.क्र.९४२/बांधकाम-४ 


अ.क्र. । विधानसभा | पॅकेज क्रमांक रस्त्याचे नाव लांबी कामाची =| कामाची ५ वर्षे 
क्षेत्र/ तालुका (कि.मी) | अंदाजित नियमित 
रक्‍कम (रू. देखभाल व 
लक्ष =| दुरुस्ती अंदाजित 
रक्‍कम (रू. लक्ष) 
शि रामा-१२४  जंकान ते| १.९०० १६८.८३ ११.७७ 
रुपनवारवस्ती आठदरे रस्ता 
षु रामा-६५ ते कुतळवाडी | १.६०० १२५.०५ ८.८५ 
, भाग्यनगर रस्ता 
& aay ग त्री प्रजिमा -१२५ शिरसोळी | २.२०० २४८७० १८.६४ 
इंदापूर पि a तर वला 
खामगलवस्ती रस्ता 
९ | प्रजिमा -१५९ रामकुंड ते| २.८०० ३१९.२० २७.१४ 
अभगवस्ती झगडेवाडी रस्ता 
८ काटी ते जाधववस्ती रस्ता २.८०० २३६.८८ १६.६२ 
एकुण ०८ कामे २०.००० | १८१२.४२ १३३.३४ 


. सदर कामे ग्रामविकास विभागाच्या अधिनस्त असलेल्या महाराष्ट्र ग्रामीण रस्ते विकास 


संस्थेमार्फत, प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजनेच्या धर्तीवर व ग्रामविकास विभागाच्या अटी व 
शर्तीवर कार्यान्वीत करण्यात यावीत. 


. मुख्य अभियंता (प्र.मं.ग्रा.स.यो.), पुणे, संबंधित अधीक्षक अभियंता (प्र.मं.ग्रा.स.यो.) व संबंधित 


कार्यकारी अभियंता (प्र.मं.ग्रा.स.यो.) यांनी शासन निर्णय ग्राम विकास विभाग क्रमांक 
ग्रासयो-२०१८/प्र.क्र.२३९/बांधकाम-१, दि.२५.१०.२०१८ तसेच शासन पत्र क्रमांक मुग्रायो 
२०१९/प्र.क्र.७३/बांध-४ दिनांक 22 जानेवारी,२०१९ अन्वये दिलेल्या अधिकारानुसार 
प्रत्येक रस्त्याला तांत्रिक मान्यता द्यावी. 


. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र ग्रामीण रस्ते विकास संस्था व मुख्य अभियंता तसेच 


संबंधित अधीक्षक अभियंता (प्र.मं.ग्रा.स.यो.) यांनी रस्त्याचे दर्जोन्नती करण्यासाठी ई-टेंडरिंग 
करुनच कार्यारंभ आदेशा द्यावेत. 


. प्रस्तुत कामास तांत्रिक मंजुरी देण्यापुर्वी व काम सुरु करण्यापुर्वी पुढील बाबींची पुर्तता 


करण्यात यावी. 

) तांत्रिक मान्यता प्रदान करण्यापुर्वी रस्त्याच्या कामाचा वाव, Pavement Design 4 
Hydraulic Calculations JAa: काटेकोरपणे तपासण्यात यावे तसेच NRIDA यांनी 
निर्गमित केलेल्या Vision Documents on New Technology Initiatives and 
guidelines- २०२२ च्या मार्गदर्शक सुचनांचे अवलंब करुन त्याप्रमाणे संकल्पन 
निश्चित करण्यात यावे. 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः मुग्रायो- २०२३/प्र.क्र.९४२/बांधकाम-४ 


i) 


ii 


vi) 


सदर रस्त्यासाठी लागणारी जमीन या विभागाच्या ताब्यात आहे याची खातरजमा 
करुन घ्यावी.खाजगी जमीन अथवा वनविभागाची ना-हरकत प्रमाणपत्र आवश्‍यक 
असलेल्या रस्त्यांची कामे हाती घेण्यात येवु नयेत,याबाबत पुन:श्च खात्री करण्यात 
यावी. 

तांत्रिक मान्यता देणाऱ्या weer हे काम कोणत्याही पाटबंधारे/जलविद्युत 
पाणीपुरवठा प्रकल्पाच्या जलाशयाखाळली जाण्याची शक्यता नाही किंवा अशा 
प्रकल्पांमुळे या कामावर कोणताही परिणाम होणार नाही याची खात्री करावी. 
अंदाजपत्रकामध्ये कामाची मराठीमधुन माहिती दर्शविणाऱ्या फलकाची तरतुद 
केलेली असावी. 

प्रशासकीय मान्यतेच्या अंदाजपत्रकात प्रत्येक दराचे वर्णन/दर/दरपृथ:करण 
/रक्‍्कम/दरपृथ:करणातील गृहित धरलेली अंतरे व अनुषंगिक इतर बाबी तांत्रिक 
मान्यता प्रदान करणाऱ्या सक्षम अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या पातळीवर तपासणे अनिवार्य 
आहे.या संदर्भात शासनाचे कोणतेही उत्तरदायित्व असणार नाही. 

तांत्रिक मान्यता प्रदान करणाऱ्या सक्षम अधिकाऱ्याने कामामध्ये प्रस्तावित वाव अन्य 
कोणत्याही योजनेत/ कार्यक्रमात समाविष्ठ नाही तसेच सार्वजनिक बांधकाम विभाग, 
जिल्हा परिषद, महानगरपालिका, महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ इत्यादी 
तत्सम यंत्रणेकडे मंजुर नाही, याची खातरजमा करावी. 

सदर कामांना प्रचलित दरसूचीनुसार तांत्रिक मंजूरी देण्यात यावी. 

सदर कामांची नोंद मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजनेसाठी तयार करण्यात आलेल्या 
संगणक प्रणालीमध्ये संबंधित कार्यकारी अभियंता यांनी त्वरीत करावी. 

सदर कामे डोंगरी/ आदिवासी / नक्षलप्रभावीत क्षेत्र अथवा साखर कारखान्यापासून 
१५ कि.मी.त्रिज्या क्षेत्रांमध्ये शासनाच्या प्रचलित निर्णयानुसार येत असल्याबाबत 
तांत्रिक मान्यता प्रदान करणाऱ्या सक्षम ater तपासणी करुन 
दरपृथ:करणामध्ये त्यानुसार तरतुद केळे बाबत खातर जमा करावी. याबाबतची सर्व 
जबाबदारी ही संबंधित तांत्रिक मान्यता प्रदान करणाऱ्या सक्षम अधिकारी/ 
अभियंत्याची राहील. 


०२. सदर कामावरील खर्च “मागणी क्र. एल-७, ५०५४, मार्ग व पूल यावरील भांडवली खर्च ०४, 
जिल्हा व इतर ग्रामीण मार्ग ३३७, रस्त्यांची बांधकामे (०१)(०१) मोठी बांधकामे सीआरसी- ५०५४ 
५१५३” या लेखाशीर्षाखाली दर्शविण्यात यावा. 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः मुग्रायो- २०२३/प्र.क्र.९४२/बांधकाम-४ 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३०९२६१२३२३६४५२० असा आहे. हा आदेशा 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


प्रत, 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by 
PATIL PATIL PRASHANT 


PRASHANT | VINAYAKRAO 
Date: 2023.09.26 
VINAYAKRAO 1 की, 1 +05'30' 


(प्रशांत पाटील) 


उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
१) मा.विधानसभा व, मा.विधानपरिषद, सदस्य. विधानमंडळ, मुंबई. 
२) प्रधान सचिव (ग्रा.वि. व पं.रा.), बांधकाम भवन, मंत्रालय, मुंबई. 
३) सचिव (मु.मं.ग्रा.स.यो.), ग्राम विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
४) जिल्हाधिकारी, पुणे. 
५) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, पुणे. 
६) खाजगी सचिव, मा. मंत्री (ग्रा.वि.) मंत्रालय मुंबई-३२. 
७) मुख्य अभियंता, (प्र.मं.ग्रा.स.यो.), महाराष्ट्र ग्रामीण रस्ते विकास संस्था, पुणे. 
८) अधीक्षक अभियंता, (प्र.मं.ग्रा.स.यो.), महाराष्ट्र ग्रामीण रस्ते विकास संस्था, पुणे 


विभाग पुणे. 
९) कार्यकारी अभियंता (प्र.मं.ग्रा.स.यो.),महाराष्ट्र ग्रामीण रस्ते विकास संस्था, पुणे. 
१०) कार्यकारी अभियंता (बांध.), जिल्हा परिषद, पुणे. 
११) कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, पुणे. 
१२) जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे. 
१३) माहिती तंत्रज्ञान अधिकारी, प्रधानमंत्री/मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजना, महाराष्ट्र राज्य. 
१४) निवड नस्ती, कार्यासन बांध-४, ग्राम विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


